आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेश.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी,२०२२ 
वाचा 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ दि.१४.१०.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ दि. १३.१०.२०२१ 
३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आदिवासी) यांचा प्रस्ताव दि.१५/१२/२०२१ 
प्रस्तावना - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली रु. २५०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यक्रम खर्चासाठी ५० टक्के 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यापैकी यापुर्वी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या मान्यतेने ३० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यात आला होता. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन उर्वरीत २० टक्के उपलब्ध 
निधीपैकी प्रलंबीत देयकाकरीता मागणीनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय- 
शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी 
बांधकामे या खाली सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून प्रलंबीत देयक अदा 
करण्यासाठी रु.५०००.०० लाख (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
a i २ ३ Po 

१ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ६७ ३९२३.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 

२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक 4 q १०७७.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 

एकुण ७८ ५०००.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ७८ कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद केलेल्या 
मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


8. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ७८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी 
करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत 
प्रापत मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ मार्च, २०२२ 
अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 


प्रदान hoon storia निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१४१४४७३८८६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf 
3f2c6e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848F BF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1 BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


Date: 2022.02.15 18:15:04 +05'30' 


(रविंद्र दि.ओटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 


2. 
र्‌. 


प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ शहापुर/ डहाणू/ 
जव्हार/नागपुर/ घोडेगाव/यावल/सोलापुर/अहेरी/गडचिरोली/चंद्र पुर. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे/अमरावती/'चंद्रपूर. 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 

१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. कार्यासन-२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
a २ ३ ao षु 


कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), धुळे 


र्‌ शासकीय आश्रमशाळा हरणबारी ९०३.५९ ४६२.६० १२०.०० 
ता.सटाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह बांधकाम करणे. 


२ । शासकीय आश्रमशाळा गणोरे ९१३.१९ ६७९.६५ १४५.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह बांधकाम करणे. 


3 | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ९१३.१८ ७४३.९६ १२०.०० 
कनाशी ता.कळवण जि.नाशिक येथीळ 
मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे. 


४ | शासकीय आश्रमशाळा भगदरी येथे ८१३.५८ (9319.29 30,00 
मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 


५ । शासकोय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे ८२०.६९ ५८४.१६ १२०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 


६ । शासकीय आश्रमशाळा STS येथे मुलींचे ८२०.६९ ७८५.५५ २०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 

ee 2 ae अ षु 

७ | शासकीय आश्रमशाळा बोरद येथे ८२०.६९ ७१९ 98 ३०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता.तळोदा 
जि.नंदुरबार 

८ | शासकीय आश्रमशाळा लोभाणी येथे ८१३.५८ ७८२.९० २५.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता.तळोदा 
जि.नंदुरबार 

९ | शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे ८२०.६९ ६४१.३६ ५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. 
अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 

| ० | शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे ८२०.६९ ६२०.४५ ५०.०० 
मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता. 
अक्कलकुवा जि नंदुरबार 

ष्‌ १ | शासकोय आश्रमशाळा कोठली येथे १४०७.९० | 9346.43 24.00 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे G+3 G+2 ता. 
नंदुरबार जि नंदुरबार 

१२ | शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे ७९२.५६ ६९३.९३ ३५.०० 
कर्मचारी निवासस्थान बांधणे (G+3) 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 

१३ | शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे 989§.33| १३८९.४१ २०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. नंदुरबार 
जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर झासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 

चिया २ ३ शिश षु 

१४ | शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे 989§.33|  १३८४.४३ २५.०० 
मुलांचे वसतीगृह बांधणे ता.नवापुर 
जि.नंदुरबार 

१५ | शासकीय आश्रमशाळा लोय येथे ८८०.०० ८३०.४४ ४०.०० 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
ता.नंदुरबार जि.नंदुरबार 

१६ | शासकीय आश्रमशाळा खेकडा येथे १३७५.०७| १२८५.५९ ७०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर 
जि. नंदुरबार 

१७ | शासकीय आश्रमशाळा ९०८.२६ ६६१.५५ ७५.०० 
केळीरुम्हणवाडी येथे मुलींचे वसतीगृह 
बांधणे ता. अकोले जि.अहमदनगर 

१८ | शासकीय आश्रमशाळा पैठण येथे ८८८.४५ ८५८.६६ १०.०० 
मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
ता.अकोले जि.अहमदनगर 

१९ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ४८३.४४ 1 .०० १००.०० 
धनराट ता.नवापुर जि.नंदुबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर झासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 

4 २ ३ || 4 षु 

२० | शासकीय आश्रमशाळा मुतखेल येथे ९१०.६२ G2¢.9§ 940.00 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 

२१ | शासकीय आश्रमशाळा खिरविरे येथे ९११.७२ 233.33 ५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 

२२ | शासकीय आश्रमशाळा केळीकोतुळ ९४०.०३ ८६६.५० ५०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. 
अकोले जि.अहमदनगर 

२३ | शासकीय आश्रमशाळा पिपरकणे येथे ९२२.३० ६२०.६८ ५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 

२४ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ३०१.६५ शि .०० ५०.०० 
पानबारा ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम 
करणे. 

२५ | शासकीय आश्रमशाळा मवेझी येथे ८९९.०० ५६१.०५ १००.०० 
मुलांचे वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1१ | २ ३ z= आ षु 
२६ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी येथे ८९९.०० ४९९.२२ १००.०० 
मुलांचे वसतीगृह २ बांधणे ता. अकोले 
जि.अहमदनगर 
२७ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ४६१.६२ शि ,00 480,00 


कनाशी ता. कळवण जि.नाशिक येथे 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम 


करणे 

२८ | कोटमदरा ता.आंबेगांव जि.पुणे येथे १३५.१२ ६७.०९ २५.०० 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह बांधणे 

२९ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ७४६.३४ 00,00 २५.०० 


वळकळंबी ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


३० | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा १२२७.०५ ००.०० १२०.०० 
ढोंगसागंळी ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


३१ | शासकीय आश्रमशाळा चुलवड १३२४.१६ ००.०० ३०.०० 
ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह व शालेय इमारत बांधकाम 
करणे 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| 2 a oe षु 
३२ । शासकीय आश्रमशाळा सोनखुर्द ६१९.५१ ००.०० ५०.०० 
ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे शालेय 
इमारत बांधकाम करणे 
33 शासकीय आश्रमशाळा हातधुई १३३१.१८ 00,00 ५०.०० 
ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह व शालेय इमारत बांधकाम 
करणे 
३४ | शासकीय आश्रमशाळा लोभाणी ६१९.५१ ००.०० ५०.०० 
ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे शालेय 
इमारत बांधकाम करणे 
३५ | शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ३६९.४८ ००.०० ५०.०० 


ता.कळवण जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 


३६ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा १०६४.९७ ००.०० ५०.०० 
कोळदा ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


३७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा १०३७.८७ ००.०० ५०.०० 
बंधारे ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
क्रिश २ ३. | ४ | षु 
३८ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ८७४.९९ ००.०० ५०.०० 
बोरचक ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान 
बांधकाम करणे 
३९ | ANAS आदिवासी आश्रमशाळा ९५४.२१ ००.०० ५०.०० 


धनराट ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 


४० | शासकोय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. ११५४.२५ ००.०० ५०.०० 
धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधणे. 


४१ | शासकीय आश्रमशाळा TST ता. १०९२.८१ ००.०० ५०.०० 
अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधणे. 


४२ | शासकोय आश्रमशाळा चुलवड ता. १०३२.४६ ००.०० ५०.०० 
अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधणे. 


४३ | शासकीय आश्रमशाळा असली ता. १०३२.४६ ००.०० ५०.०० 
धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधणे. 


४४ | शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा १०९०.३२ ००.०० ५०.०० 
जि. नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 
बांधणे. 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
4a २ (आला का षु 
४५ | शासकीय आश्रमशाळा गांडोळे ता. 9320.93 00,00 ५०.०० 
दिंडोरी जि. नाशिक येथे शालेय 
इमारत बांधणे. 
४६ । शासकीय आश्रमशाळा म्हसगण ता. ११०३.५७ ००.०० ५०.०० 
पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह 
बांधणे. 
४७ । शासकीय आश्रमशाळा आसरबारी ता. १०५७.१६ ००.०० ५०.०० 
पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह 
बांधणे. 
४८ | शासकीय आश्रमशाळा दहिंदुले ता. ११०१. ७० ००.०० ५०.०० 
देवळा जि. नाशिक येथे शाळेय इमारत 
बांधणे 
४९ | शासकीय आश्रमशाळा दळवट ता. १०४४.१३ ००.०० ५०.०० 
कळवण जि. नाशिक येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधणे 
५० | शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता. १०९८.२५ ००.०० ५०.०० 
कळवण येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे 
एकुण धुळे विभाग ४६७६७.०८ | १८६९४.२ ३००० 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), ठाणे 
५१ | शासकीय आश्रमशाळा सुर्यमाळ ९७५.११ ८८२.४५ ५०.०० 
ता.वाडा जि. पालघर 
५२ | शासकीय आश्रमशाळा पळसुंदे ता. ८७०.६९ ७७४.०५ २५.०० 
मोखाडा जि. पालघर 
५३ । शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी ९९४.५३ ८०८.२४ ६०.०० 
ता.डहाणू जि.पालघर 
५४ | शासकीय आश्रमशाळा Hoy ता.वाडा १४८९.४० १५३.४५ १००.०० 
जि.पाळघर (शालेय व मुलींचे 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर झासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 

i २ ३ = क. ,| षु 
वसतीगृह 

५५ | शासकीय आश्रमशाळा सायवन, ता. ९३३.८९ ७६४.६४ १६५.०० 
डहाणू जि.पालघर 

५६ | शासकोय आश्रमशाळा टेभे, ता. ररत १९२.९३ ४०.७ 
शहापुर जि.ठाणे (शालेय इमारत) 

५७ | शासकीय आश्रमशाळा कोठारे , ८३९.६८ ७९२.१० ३६.०० 
ता.शहापुर जि. ठाणे (शालेय इमारत) 

५८ । शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) ८३९.६८ ५५२.४३ ४०.०० 
ता.भिवंडी जि. ठाणे 

५९ । शासकीय आश्रमशाळा होटगी ८२२.८१ ७९९.०८ १५.०० 
ता.जि.सोलापुर (शाळेय इमारत) 

६० । शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे ९८९.९२ २००.७४ २५.०० 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृहाचे 
बांधकाम ता.डहाणू जि.पाळघर 

६१ | शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव १४८९.४३ १८५.२२ ५०.०० 
ता.वाडा जि.पालघर 

६२ | शासकीय आश्रमशाळा सासणे येथील ११५५.६८ ४०९.५१ ११०.०० 
मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे 

६३ | शासकोय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) ११८६.०० ४५९.०० २७.०० 
मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता.भिवंडी जि. 
ठाणे 

६४ | शासकीय आश्रमशाळा पेंढरघाळ ११५३.११ २८४.४५ ४०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. शहापुर 
जि.ठाणे 

६५ । शासकीय आश्रमशाळा टाकीपठार ता. ६६६.७५ ४६१.१८ २०.०० 
शहापुर जि.ठाणे 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर झासन 
मान्यता किंमत । पर्यंतचा खर्च | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
ae २ काका ता षु 
६६ । शासकीय आश्रमशाळा चळणी ४९८.५० ४६४.६४ १००.०० 
ता.डहाणु जि.पालघर येथे शाळेय 
इमारतीचे बांधकाम 
६७ | शासकीय आश्रमशाळा चिखलगाव ९१७.३८ ००.०० २०.०० 
ता.खेड जि.पुणे 
एकुण ठाणे विभाग १६६६२.२४। ८१८४.११ ९२३.०० 


अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक 
(सार्व.बांधकाम आदिवासी मंडळ) ६३४२९.३२ | २६८७८.३१ ३९२३.०० 


कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), चंद्रपुर 


बि शासकिय आश्रमशाळा खमनचेरु १०८०.०० ९६४.३२ ४५.०० 
ता.अहेरी जि. गडचिरोली येथील 
आश्रमशाळा संकुलाचे बांधकाम करणे. 


2. सिरोचा जि. गडचिरोली येथील ११०४.०० १६०.०५ २७०.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 


३ | सिरोंचा जि. गडचिरोली येथीळ १११८.०० ३६६.३७ १५०.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलींचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 


४ | पोटेगांव तह. जि. गडचिरोली येथील १०७५.०० ९१५.०६ १००.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 


५ | पोटेगांव तह. जि. गडचिरोली येथील १०९०,०० ९११.८१ १००.०० 
शासकीय आश्रमझाळे करीता मुलींचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन-६, दि.१४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय आता सदर शासन 
मान्यता किंमत | पर्यंतचा खर्च । निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
२ ३ | ok | 5 
कोरची ता. कोरची जि. गडचिरोली १०८४.०० ६५५.२९ १२२.०० 
येथील शासकीय आश्रमशाळे करीता 
मुलांचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम 
करणे. 
७ | शासकीय आश्रमशाळा हालेवारा ता. १०८०.०० 282.8 940,00 
एटापल्ली जि. गडचिरोली मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 
८ | शासकीय आश्रमशाळा जारावंडी १०८६.०० ५०६.१० १२५.०० 
ता.एटापल्ली जि.गडचिरोली मुलांचे 
वसतीगृह 
९ । शासकीय आश्रमशाळा जिमलळगटटा ७४३.१६ ००.०० ०५.०० 
ता.अहेरी जि.गडचिरोली येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधकाम 
7 o | शासकीय आश्रमझाळा पेरमिली ७४३.५३ ००.०० ०५.०० 
ता.अहेरी जि.गडचिरोली येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधकाम 
7 १ | शासकीय आश्रमश्ञाळा जारावंडी ७४८.८६ ००.०० ०५.०० 
ता.एटापल्ली जि.गडचिरोली येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम 
एकुण चंद्रपुर विभाग १०९५२.५५ ४७७१.८९ १०७७ 
ण १ | ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर ea आगत वप 
(सार्व.बांधकाम आदिवासी मंडळ) | 
क प$ुन ओड्ड) ७४३८१.८७| ३१६५०.२ ५००० 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVI 


=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVEI IENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
tra, 


5a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf 
3f2c6 54108, 
-C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 


pseudonym= 
AU गृ F serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B4795SBC1BABB173F 
20D25ABD816ED91A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


Date: 2022.02.15 18:15:17 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


